अधिव्याख्याता, उपयोजित यंत्रशास्त्र, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ 
पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ससेनि-३२१९/प्र.क्र.४४/१९/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०२०. 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.१५ जून, २०१७. 
2) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१५(२(४१)/२५६९/सात, दि.०३ मे, २०१९. 
३) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, यांचे पत्र क्र.४अ/आस्था/२०२०/०४, 
दि.०९ जानेवारी, २०२०. 
४ या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.२५ ऑगस्ट, २०२०. 


शासन निर्णय : 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधिन क्र.०२ येथील पत्राव्दारे एकूण १७ उमेदवारांची 
अधिव्याख्याता, उपयोजित यंत्रशास्त्र, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या 
पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस केली आहे. सदर १७ उमेदवारांना संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन निर्णयाद्वारे 
स्थानापन्न नियुक्‍ती देण्यात आलेली आहे. तथापि, त्यापैकी गुण. क्र. १४ येथील उमेदवार श्री. परोडवार ओंकार 
संभाजी या ०१ उमेदवारास प्रशासकीय कारणास्तव पदस्थापना देण्यात आली नव्हती. या शासन निर्णयाव्दारे 
सदर उमेदवारास त्यांच्या नावासमोर रकाना क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी ते ज्या दिनांकास त्यांच्या पदाचा 
कार्यभार स्विकारतील त्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. 


गु. | महाराष्ट्र लोकसेवा वर्गवारी आयोगाने । नियमानुसार | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र | आयोग पुरस्कृत शिफारस वाटप ठिकाण 
उमेदवाराचे नांव केलेला प्रवर्ग | केलेला 
महसूली 
विभाग 
२ ३ a द a 
१४ | श्री. परोडवाड ओंकार अ.ज. अ.ज औरंगाबाद | शासकीय 
संभाजी al ण 
नांदेड 


०२. सदर उमेदवारास वैदयकीय मंडळाने वैदयकीय दृष्टया शासकीय सेवेत पात्र ठरविले आहे तजी नोंद 
त्यांच्या सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी. 
०३. सदर उमेदवाराचा चारित्र्यपडताळणी अहवाल व साक्षांकन नमुना पोलीसांकडून प्राप्त झाला असून 


त्यांच्या विरूद्द कोणताही दंड व शिक्षा असलेबाबतची नोंद आढळून येत नसल्याचे कळविले आहे . 


०४. सदर नियुक्तीच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन क्र.०४ येथील शासन निर्णयातील सर्व अटी व शर्ती लागू 


राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१९/प्र.क्र.४४/१९/तांशि-७ 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००९०८१५५५०९७१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sudhir Jaya 


Sh etty व क 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री. परोडवाड ओंकार संभाजी, (ई-मेलव्दारे). 
प्रत: 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 
२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे), 
३. मा. मंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. राज्यमंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
६. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
७. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, नांदेड (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
(वरील उमेदवारांना रुजु करुन घेताना त्यांच्या शैक्षणिक तसेच इतर मूळ प्रमाणपत्रांची तपासणी 
करुन संस्था प्रमुखांनी स्वत: खात्री करावी व सदर उमेदवारांना हजर करुन घ्यावे आणि त्याबाबतचा 
अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर करावा. तसेच संबंधित 
संस्थाप्रमुखांनी या आदेशातील ज्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अटींच्या अधीन राहून केली आहे त्या 
उमेदवारांकडून विहीत मुदतीत या अटींची पूर्तता करुन घेवून त्याबाबतचा कार्यपूर्तता अहवाल 
संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर करावा.) 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड (तंत्रशिक्षण संचाळनालया मार्फत), 
qo. निवड नस्ती (तांशि-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


